राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून 
दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 
शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्त वेतनाचा लाभ प्रदान 
करण्याविषयी गठीत अभ्यास समितीस अंतिम 
मुदतवाढ देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१/भाग-२/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्र. कृबास-२०२३/ प्र.क्र.१५१/भाग-२/११-स, 
दि.२६.०६.२०२३, दि.१२.१०.२०२३ व दि.३१.०१.२०२४ 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 
शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्त वेतनाचा लाभ प्रदान करण्याविषयी संदर्भाधीन शासन निर्णय अन्वये अभ्यास 
समिती गठीत केली आहे. सदर अभ्यास समितीने शासनास अहवाल सादर करण्याची मुदत दि.२६.०९.२०२३ 
रोजी संपुष्टात आली असल्याने दि. १२.१०.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.२५.१२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
दिली होती. सदरची मुदत संपुष्टात आल्याने दि.३१.०१.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दि.२५.०२.२०२४ 
पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. सदर अभ्यास समितीचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असल्याने, समितीला शासनास 


अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्याची अंतिम मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासन 


स्तरावरुन सेवानिवृत्त वेतनाचा लाभ प्रदान करणे या विषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरीता संदर्भाधिन 
दि.२६.०६.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठित अभ्यास समितीचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असल्याने 
ARAN अहवाल सादर करण्यासाठी अभ्यास समितीला दोन महिन्याची म्हणजेच दि.२६.०४.२०२४ पर्यंत 


अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२३/प्र.क्र.१५१/भाग-२/११-स 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१५५६०३५००२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUGRIV SAMBHAJI DHAPATE 


9) 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


DHAPATE a वावा 
(डॉ. सुग्रिव सं.धपाटे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 
२. मा.मंत्री (पणन) महोदय यांचे खाजगी सचिव 
३. अपर मुख्य सचिव (सहकार व पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
४. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
५. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
६. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
७. उप संचालक, पणन संचालनालय, पुणे (विधी विषयक) 
८. कक्ष अधिकारी (१२-स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. सहायक निबंधक, सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे (प्रशासन/आस्थापना शाखा) 
१०. कृषी पणन मंडळ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सेवानिवृत्ती वेतन योजना, पुणे 
११. कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना, परभणी 
१२. श्री. विनोद कल्याणराव देशमुख (शिरडकर), सेवानिवृत्त कर्मचारी नांदेड कृ.उ.बा.स. 
१३. निवडनस्ती (११-स) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


